उपसंचालक, आरोग्य सेवा,नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखाळील जिल्हा 
परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 
वैद्यकीय अधिकारी गट अ यांची २०४ अस्थायी 
पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२० /प्र.क्र.८६/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २८ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०२०/प्र.क्र.८६/आरोग्य-३, 
दिनांक- २४.०८.२०२०. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/७-अ/अस्थाई पदे/नाशिक 
२०४ पदे/१४९०-९१/२०२०, दिनांक- ०८.०७.२०२०. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्‍त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदूरबार व अहमदनगर या ५ जिल्हयातील 
जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ च्या एकूण २०४ अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 
नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदूरबार व अहमदनगर या ५ जिल्हयातील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक 
आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (वेतनश्रेणी एस-२०, ५६१००-१७७५०० ) च्या एकूण ow 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२०- 
२०२१ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

१) मागणी क्रमांक-आर-१ 

२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ-२०२० /प्र.क्र.८ ६/आरोग्य-३ 


०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - रुग्णालये व दवाखाने 
०१ (चार) - गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०३७१) 


२) मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - रुग्णालये व दवाखाने 
००१ (चार) - गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ५०४१) 


३) मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - रुग्णालये व दवाखाने 
००१ (चार) - गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ३५१) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक ३१.०८.२०२० 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२८१७२५५८५०१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 
Dinesh Kadam Patil 


Ros h a ही | DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 


D i n eS h st=Maharashtra, 


2.5.4.20=ef30cb7b664b4093 1538 
c1bc532d12b8f769b4641 13ab890 


Ka d am Pp atl | £880b12d2700c2cb, cn=Roshani 


Dinesh Kadam Patil 
Date: 2020.10.28 18:42:02 +05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ-२०२० /प्र.क्र.८ ६/आरोग्य-३ 


३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई.. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक/धुळे/ जळगांव/नंदूरबार/अहमदनगर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/धुळे/ जळगांव/नंदूरबार/अहमदनगर. 
रः 


वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ-२०२० /प्र.क्र.८ ६/आरोग्य-३ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- पदआ-२०२०/प्र.क्र.८६/आरोग्य-३, 
दिनांक - २८ ऑक्टोबर,२०२० सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र आरोग्य संस्थाची नावे अस्थायी पदे 

१ | जिल्हा - नाशिक 

| a | न्यायडोंगरी ॥. अ. । 
२ | ताहाराबाद a 
३ ।काननवाडी 1 १ | 
y | सौदाणे शिक अग 
षु Fait fa 
६ । बोलठाण ॥ जी] 
७ | मुखेड fg 
८ । तळेगांव रोही a 
९ | ठाणगांव Pe] 
| 90 | o | ae शकि काका 
११ | १ ।वारे ae 
१२ | दळवट a ae 
93 देवळा 

१४ | भुवण a oe 
१५ आंबे-२ २ 
१६ ।साल्हेर- २ पदे २ 
१७ | बेळगांवकु-हे - २ पदे २ 
१८ | अंदरसुल a 
१९ । सैंदाणे ॥ ब... 4 
२० ब्राम्हणगांव a ae 
२१ | सावरगांव शिक उल 
२२ । ओझर a 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ-२०२० /प्र.क्र.८ ६/आरोग्य-३ 


23. | दापुर Qua 

२४ | विरगांव 

२५ «| सावरगांव - १ 

२६ |।ओझर-१ 

२७ | कसबेसुकाण - 9 पदे 
२८ «| देवगांव - १ 

२९ । रावळगांव- 9 

३० ।तळेगांव-१ 

३१ ।देवपुर-१ 

३२ | पांडाणे-१ 

३३ | कुळवंडी - १ 

३४ ।अंबोली-१ 

३५ | अंबोली (ता.त्र्यंबकेश्‍वर) 
३६ । करंजंगव्हाण (ता.मालेगाव) 
३७ । उसवाड (ता.चांदवड) 
३८ | देवपुर (ता.सिंन्नर) 

३९ । नायगांव (ता.सिन्नर) 

४० । पिपंळगाव (ता.निफाड) 
४१ । ओझर (ता.निफाड) 

४२ | पालखेड (ता.निफाड) 
४३ | निमगांव वाकडा (ता.निफाड) 
४४ | दहिवड (ता.देवळा) 

४५ | सावरगांव (ता.येवला) 
४६ | अदरसुल (ता.येवला) 
४७ । कान्नवाडी (ता.ईगतपुरी) 
४८ | माणी (ता.दिडोंरी) 

४९ । मोहाडी (ता.दिडोंरी) 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ-२०२० /प्र.क्र.८ ६/आरोग्य-३ 


५० । वरखेडा (ता.दिडोंरी) a ee 
५१ | तळेगांव (ता.दिडोंरी) शिंक जगा 
५२ | UsTel (ता.दिडोंरी) 1 १ | 
५३ | जातेगांव (ता.नाशिक) 1 १ 
५४ | गिरणारे (ता.नाशिक) [el 
५५ | शिंदे (ता.नाशिक) ॥ बँ... | 
५६ | पिपरखेड (ता.नांदगाव) ॥ = 4 
५७ । कनाशी (ता.कळवण) शडिंओआ 
५८ | नवीबेज (ता.कळवण) |. el 
५९ | उंबरगव्हाण (ता.कळवण) विकि ol 
go | अंजनेरी (ता.त्र्यंबकेश्‍वर) i a 
६१ | राजापूर (ता.येवला) i ae] 
६२ | लहवित (ता. नाशिक) 1 १ 
६३ । लहवित (ता. नाशिक) शि. लंगी 
६४ | अंजनेरी (ता.त्र्यंबकेश्‍वर) शिळ 
६५ । सोमठाणे (ता.सिन्नर) शिडे शगा 
६६ । राजापूर (ता.येवला) aa 
६७ । उंबरगव्हाण (ता.कळवण) a || 
६८ | खंडकमाळेगांव (ता.निफाड) aa 
एकूण नाशिक जिल्ह्यातील अस्थायी पदे ७२ 
२ 'जिल्हा-धुळे 
[a साक्री (कळंभिर) a aa 
२ | म्हसदी 1 १ 
३ | होळनाथे शकि शग 
४ | ORR 1 १ 
५ थाळनेर शकि डाग 
६ | नरडाणा a ae 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ-२०२० /प्र.क्र.८ ६/आरोग्य-३ 


७ ।दुसाणे a a 
८ । विखरण शकि जा 
९ । जैताणे ॥. ८. | 
१० | छडवेल शबि अगा 
११ १ | बसरावळ a 
१२ | dHds ae 
१३ | रोहोड a 
१४ | निमगुळ oe 
१५ | सांगवी -१ a 
१६ ।रोहिणी- 9 aa 
१७ ।बोराडी- १ शिक आगा 
१८ ।वाडी- बु.-१ ॥. अ... 
१९ । धामणे -१ ॥_ आ. 
एकुण धुळे जिल्ह्यातील अस्थायी पदे १९ 

३ ।'जिल्हा- नंदुरबार 

|. चिंचपाडा Fg 
2 | राकसवडे शकि दका 
३ | चुलवड Ca 
४ | आडगांव a 
५ | ढेकवद 1१ 
& । अक्कलकुंवा Fg 
७ ।मोरंबा ॥ त. "१ 
८ | कुसुमवाडे ॥_ "१ _ १ 
९ | प्रकाशा a "१ 
on ० | कुसूमवाडा ae 
4a | q | ब्रिटीश अंकुडाविहीर 1१ 
१२ ।गताडी शिका गागा 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ-२०२० /प्र.क्र.८ ६/आरोग्य-३ 


१३ | पळसून a a 
१४ । लहान शहादा a गा 
१५ | नटावद a गा 
१६ । प्रतापपुर ae 
१७ । पुरुषोत्तम नगर a 
१८ । गोपाळपुर ae 
१९ | त-हावद a 
२० | वडछील oe 
२१ | चिखली a 
२२ | ast ae 
२३ | कार्थर्दे शिक आणा 
= राणीपुर प्रा.आ.केंद्र ॥ 3 | 
व साथरोग वैदयकिय अधिकारी १पद 
एकूण नंदुरबार जिल्ह्यातील अस्थायी पदे २५ 

४ | जिल्हा जळगाव 

| a | लासूर - १ शा 
२ | सोनवद-१ 1 १ 
३  ।कासोडा-१ 1 १ 
४ | रिंगणगांव- १ 1 १ 
५ | तळई-१ 1 १ 
६ ।भादली-१ 1 १ 
७ | धामणगांव -१ 1१ 
८ ।'कानलदा-१ a 
९ ।बेटावद-१ 1 १ 
१० | o | aguit-9 1 १ 
११ | १ ।वाकडी-१ a 
१२ ।वाकोद-१ 1 १ 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ-२०२० /प्र.क्र.८ ६/आरोग्य-३ 


१३ | p-8-9 विकि 
१४ ।रुईखेडा-१ oe dl 
१५ ।लोहारा-१ वळि अशा 
१६ | लोहतारा-१ |. ce 
१७ नंद्रा-१ शिळे बगा 
१८ | वरखेडी -१ i aa 
१९ ।मंगरुळ- १ शिक तागा 
२० ।]ोळवे-१ a 
२१ । शिरसोडा-१ aa 
२२ ।तामसवाडी-१ aa 
२३ | ऐनपूर- १ शिळ आळा 
२४ । चिनावल-१ a 1 
२५ | निंभोरा- १ a 
२६ | खिरोंदा - १ शिका 
२७ ।वाघोळा-१ शिका 
२८ | भालोद-१ शिक कां 
२९ ।किनगांव-१ 1 अ. ॥ 
३० । पाडळसे-१ Fg 
३१ ।साकाळी-१ शि अडी 
३२ ।वरखेडी- १ शि आडी 
३३ ।म्हसवद- १ a 
३४ ।काठोरी-१ ॥. अ...) 
एकुण जळगांव जिल्ह्यातील अस्थायी पदे ३४ 
५ | जिल्हा अहमदनगर 
| a | कुकाणा Lose 
2. | तळेगाव a 
३ | तीसगांव विकि शा 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ-२०२० /प्र.क्र.८ ६/आरोग्य-३ 


४ | देवळालीप्रवरा a a 
षु कोळगांव a गा 
६ | पढेगांव a गा 
७ | साकुर शकि गा 
८ | राशिन a 
९ । चासनळी ae 
१० | बेलापूर a 
११ | १ । भाळवणी oe 
१२ | टाकळीखातगांव a 
१३ ।वाकडी aa 
१४ | निघोज शिक आगा 
१५ । वाळकी ॥. अ... 
१६ | चापडगांव ae 
१७ | cee ae] 
१८ | बोधेगांव ae] 
१९ । मिरजगांव i ae] 
२० । तहाराबाद a 
२१ । चापडगांव Fg 
२२ | चांदा शि गग 
२३ मांजरी 1 १ 
२४ | आढळगांव शिश गंगा 
२५ ।सलाबतपुर 1 १ 
२६ | खरवंडीकासार aa 
२७ ।बोटा, ता. संगमनेर - १ पदे Fg 
2¢ । वारी 1 १ 
२९ । जवळेबाळेइवर - २ पदे Fg 
३० | नान्नज Fg 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ-२०२० /प्र.क्र.८ ६/आरोग्य-३ 


३१ । बेलवंडी a a 
३२ ।दाढबु. a गा 
३३ | भातकुडगांव ता. शेवगांव १ पदे a गा 
३४ | पिंपळगांव टपपा, ता. पाथर्डी १ पदे शकि गा 
३५ | खडकवाडी - १ (978) a 
३६ | sta Fg 
३७ | सारणगांव १ ता. जामखेड a 
३८ | देवळाली १ Ls | 
३९ | देवळाली १ 1 १ 
vo ।उंबरे-१ a 
४१ ।बारांगांव - 9 a oe 
४२ | दाढ 9 Fg 
83 | ata - 9 a 
४४ ।विठा-१ a ae 
४५ ।म्हाळादेवी- १ a ae 
४६ ।नानज- 9 a ae 
४७ | निमोण-१ me a 
४८ ।कुकाना-१ Fg 
४९ ।सोनई-१ शशि गागा 
५० | कुलधरण-१ a अगा 
५१  । सुगांव ता.अकोले- २ पदे 2 
५२ | म्हैसगांव ता.राहुरी - २ पदे २ 

एकुण अहमदनगर जिल्हातील अस्थायी 

पदे GY 

उपसंचालक नाशिक मंडळातील एकुण 

अस्थायी पदे २०४ 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


